राज्यातील कारागृहांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे 
मा.न्यायालयात बंद्यांना हजर करणेकामी आवश्‍यक 
उपकरणे खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.जेएलएम-१२२१/प्र.क्र.१६१/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २२/०३/२०२२ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र.जेएलएम-१२२१/प्र.क्र.१६१/तुरुंग-२, दिनांक १५/०३/२०२२ 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १७/०३/२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक: 


उपरोक्त “वाचा” येथीळ अ.क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयांना व 
कारागृहांना व्हिडीओ कॉन्फरंसिंग यंत्रणा बसविण्याकरीता रु.४,२०,२१,८४०/- इतक्या रकमेची व्हिडीओ 
कॉन्फरंसिंग उपकरणे खरेदी करण्यास गृह विभाग, शासन निर्णय दिनांक १५/०३/२०२२ अन्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. तथापि, सदर शासन निर्णयातील चौथ्या परिच्छेदातील तिसर्‍या ओळीत 
“तसेच सन २०२१-२२ या वित्तीय व्णकिरीता व्हिडीओ कॉन्फरंसिंग उपकरणे खरेदीकरिता सदर 
RIGA एुधारित अंदाजामध्ये FAC अनुदानाच्या ४०% च्या ययादित अनुदान खर्च करण्यात यावे” 
याऐवजी 
“सन 2029-22 यावित्तीय TUBA व्हिडीओ कॉन्फरंतिंग उपकरणे खरेदीकरीता Tee IGT AL 
छुधारित अंदाजायध्ये यंजुर अनुदानाच्या ययादित अनुदान खर्च करण्यात यावे” असे वाचावे 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२२१२१८४४८३२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
ANIRUDDHA V ae 
JEWLIKAR Daler 2002.0320 160540 00530" पिप 
(अनिरुध्द व्यंजजेवळीकर) 
उपसचिव, गृह विभाग 
प्रत, 
१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जेएलएम-१२२१/प्र.क्र.१६१/तुरुंग-२ 


३. अपर मुख्य सचिव (अ.व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. aot अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१३. निवडनस्ती, तुरुंग-२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


